अधीक्षक अभियंता, तापी -गोदावरी जलविद्युत व उपसा 
सिंचन मंडळ जळगाव व त्या अंतर्गत असलेल्या कार्यकारी 
अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, 
औरंगाबाद व कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व 
उपसा सिंचन विभाग, नाशिक अंतर्गत कार्यरत असलेल्या 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत स्थायी व रुपांतरीत 
अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ देणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 


शासन निर्णय क्र. सीओई -२०२१/प्र.क्र.२६/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २९.०९.२०२१. 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक सीओई २०२१/प्र.क्र.२६/जवि, दि.३०.०३.२०२१. 
२) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ(वि)/जविप्र/ 
मुदतवाढ/आ-१०/२१३८, दि.२१.०९.२०२१ 


शासन निर्णय : 


गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव अंतर्गत मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत 
प्रकल्प, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन 
मंडळ, जळगांव अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, औरंगाबाद व 
कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, नाशिक अंतर्गत उपविभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ६८ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०७ 
पदांना दिनांक ०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ या कालावधीसाठी किंवा त्या पदांवर संबंधित कर्मचारी 
कार्यरत असे पर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांकापर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 
(तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला आहे.) 


२. या पदांवर होणाऱ्या नियत आस्थानेवरील ६८ पदांचा खर्च “मागणी क्र.आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष 
४७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणुका, (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), (०४) (०५) गोदावरी 
मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय २०४” व 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ०७ पदांचा वेतनावरील खर्च “मागणी क्र.आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष 
४७०१ - मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणुका, (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवळी अंशदान, (०२) (०५) गोदावरी 
मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंडादान (उर्वरित महाराष्ट्र) (कार्यक्रम), (४७०१ 
एच ८९९)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२१/प्र.क्र.२६/जवि 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१०.०८.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार 
व सहसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२१०९२९१५४४५९३२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Raiend ra Ramesh para signed by Rajendra Ramesh 
J a 


CN = Rajendra Ramesh 


Deherkar Deherkar, C = IN, S = Maharashtra, 0 
= Government of Maharashtra 
Date: 2021.09.29 15:46:39 +05'30' 


(राजेंद्र देहेरकर) 
सोबत:- विवरणपत्र. कार्यासन अधिकारी 


प्रत विवरण पत्रासह अग्रेषित : 

१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 

3 कार्यकारी संचालक, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 

४) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 

अधीक्षक अभियंता, तापी- गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगाव. 
अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग, पुणे 
कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, औरंगाबाद. 
कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, नाशिक 
जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


Cc 
ae 
were Fee he iw 


८४) 


9 
é 
8 


व 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांक : सीओई -२०२१/प्र.क्र.२६/ज.बि, (2.28.08. 2028 चे 
विवरणपत्र ९ 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजुर पदे 
(दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२) 


अक्र. पदनाम कार्य.अभि.,गोदावरी उप.,अभि. गोदावरी प.,अभि.गोदावरी उप.,अभि. गोदावरी प.,अभि.गोदावरो |कार्य.अभि., गोदावरी का.अ., गोदावरी ज.वि. व 
जलविद्युत ब उपसा सिंचन जलविद्युत ब उपसा ।जलविद्यु व उपसा ।जलविद्युत व उपसा वद्युत व उपसा वद्युत व उपसा fafa, औरंगाबाद a yx 
विभाग, औरंगाबाद सिंचन उपविभाग क्र. ।|सिंचन उपविभाग क्र. सिंचन उपविभाग सचन विभाग, पचन विभाग,नाशिक पविभाग, का.अ., गोदावरी 

१, संगमनेर २. नांदेड क्र. ३. औरंगाबाद पविभाग क्र. ४ fa. व fafa. नाशिक 
लातूर (एकूण) 
me R 3 v & & 1 ७ | ८ 1 | 

१ | Sea — "| aq १ १ 

R उप अभियं १ १ १ १ १ १ नि 

३ कनिष्ठ अभियंता/ % g g ¥ 3 g BY 

शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 

डु | Tee | 

ष्‌ प्रथम लिपिव 

नि i ae 3 १ १ १ १ १ त्र 

७ कनिष्ठ लिपिक /लिंपिव ष्‌ g g g २ १० 

टंकलेखक 

८८ भांडारपाल 

९ सहा. आरेखव १ १ 

Ro ee २ g ३ 

44 वाहनचालक 4 g g g g ष्‌ 

१२ i, | | 4 १ g २ २ ११ 

a8 ौकोदार र g g g g द्‌ 

ax i | १ १ २ 

१५ गती. १ १ 

एकूण Ww ८ ae [1 ae शिका & aC 


Rajendra Ramesh 
Deherkar 


कार्यासन अधिकारी 


शासन निर्णय क्रमांक :सीओई -२०२१/प्र.क्र.२६/ज.बि, दि. २९.०९.२०२१ चे 
विवरणपत्र २ 
रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजुर पदे 
(दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२) 


अ.क्र. कर्मचा-याचे नाव पदनाम सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, नाशिक 
१ श्री.अय्युब मोहमद इनामदार वाहन चालक दि.३१/०७/२०२२ 
२ श्री. विठ्ठल भागा सोनावणे तांत्रिक मदतनीस दि.३१/०३/२०२४ 
3 श्री.अमरसिंग कलिसिंग ६ | चौकोदार | दि.२८/०२/२०२३ 
डु श्री.सुभाष भानुदास भांगरे | चौकोदार दि.३१/०५/२०२६ 
ष्‌ श्री. पुंडलिक नाना खोडके मदतनीस | दि.३१/०१/२०२४ 
एकूण ०५ 
कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, औरंगाब 
१ श्री. इर्षाद अब्दुल मजुर दि.३०/११/२०२४ 
२ श्री.जीतबहादुर ऐतराम थापा | चौकोदार | दि.३१/१२/२०२२ 
एकूण ०२ 
'एकूण प शिळ आं ७ 


Digitally signed by Rajendra Ramesh 


Rajendra Ramesh tera: 


DN: CN = Rajendra Ramesh Deherkar, C 
htra, O = Gor 


= IN, S = Maharashtri ernment of 
Deherkar Maharash 


tra 
Date: 2021.09.29 15:47:17 +05'30' 


( राजेंद्र देहेरकर ) 
कार्यासन अधिकारी 


